सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा 
प्रसिध्दीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०४.२०२१ 


संदर्भ : १) सा.बां.विभाग, शासन निर्णय क्र: सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, 
दि.२७/०९/२०१८. 

2) सा.बां.विभाग, शासन निर्णय क्र: सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, 
दि.१९/०१/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

कोविड १९ च्या संसर्गामुळे व ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या आचार संहितेमुळे प्रलंबित अर्थसंकल्पीत 
कामे करताना येणा-या अडचणी विचारात घेऊन संदर्भ क्र.२ अन्वये ई-निविदा प्रसिध्दीचा काळावधी सचिव 
(रस्ते/सचिव (बांधकामे) यांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय दि.३१ मार्च २०२१ पर्यंत दिलेला होता. आता सदर 
कालावधी मध्ये वाढ करुन दि.३१/०५/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४३०१७१६०७०८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या AAT नावाने. 


SACHIN MANIKRAO प य Cf Maharshi oe PUBLIC 
CHIVATE Bes 
(सचिन चिवटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१059393420 
MANIKRAO CHIVATE 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 

७. महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 

८. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

९. महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई 

१०. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 

११. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

१२. संचाळक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

१३. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 

१४. अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन 
निर्णयाची प्रत अग्रेषित करावी. 

१५. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

१६. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग 

१७. इमारती -२. 


